सन २०१८-१९ करिता भारतीय संविधानाच्या 
अनुच्छेद २७५(१) अंतर्गत “3 centralized 
Kitchens for Ashram Schools” या योजनेच्या 
मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: १९ /१०/२०१८ 
संदर्भ- 
१. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.99094/08(98)/209¢-Grants, 
दि.२१/०६/२०१८ 
२. जनजाती कार्य मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र.5.९०.११०१५/०४(१४/२०१८- Grants, 
दि.०६/०९/२०१८ 
३. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: शाआश्ा-२०१५/प्र.क्र.१००/का.-१३ 
दि.२९/०७/२०१५ 
४. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: केंद्रीय-२०१८ /प्र.क्र.६९/का.-१९ दि.०४/१०/२०१८ 
प्रस्तावना - 


सन २०१८-१९ करिता विशेष केंद्रीय सहाय्य,भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५(१) व अदिम जमाती 
विकास कार्यक्रम या योजनांतर्गत प्राप्त होणा-या अनुदानासाठी प्रस्ताव पाठविण्याबाबत अशासकीय/ 
सामाजिक /खाजगी संस्थांना आदिवासी विकास विभागाकडून आवाहन करण्यात आलेले होते. यानुषंगाने प्राप्त 
प्रस्तावामधून निवड केलेल्या प्रस्तावांचे सविस्तर सादरीकरण दि.२२.०३.२०१८ रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे 
आयोजित करण्यात आलेले होते. सदर प्रस्तावांच्या छाननीसाठी तीन पॅनेल तयार करण्यात आले होते. सदर 
पॅनेल समोर "स्री शक्ती " ने प्रस्तावाचे सविस्तर सादरीकरण केलेले आहे. सदर योजनेद्वारे आदिवासी विकास 
विभागाच्या निवासी असणा-या आश्रमशाळातील व वसतिगृहातील विदयार्थ्यांच्या पोषणाची स्थिती सुधारुन 
त्यांना उच्च दर्जाचा परिपूर्ण आहार पुरवठा करणे शक्‍य होणार आहे. 
२. आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी असणा-या आश्रमशाळातील व वसतिगृहातील विदयार्थ्यांच्या 
पोषणाची स्थिती सुधारुन त्यांना उच्च दर्जाचा परिपूर्ण आहार पुरवठा करून देण्याच्या HHA “३ 
centralized Kitchens for Ashram Schools” ही योजना केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित करण्यात आली. 
जनजाती कार्य मंत्रालयाने दि.२३.०५.२०१८ रोजी आयोजित केलेल्या Project Appraisal Committee (PAC) 
बैठकीमध्ये “3 centralized Kitchens for Ashram Schools” ही योजना सन २०१८-१९ करिता 


राबविण्यासाठी एकूण रू. १२००.०० लक्ष इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास संदर्भाधिन क्र. ०१ वरील पत्रान्वये मंजुरी 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


देऊन संदर्भाधिन क्र. ०२ वरील पत्रान्वये निधीचा प्रथम हप्ता वितरीत केलेला आहे व सदर निधी संदर्भाधिन 
क्र.०४ वरील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे . 
३. टाटा ट्रस्ट व अक्षयपात्रा फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने कांबळगाव,जि.पालघर व मुंढेगाव,जि.नाशिक 
येथे मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह (Centralized Kitchen) सुरू करण्यास संदर्भाधिन क्र.३ वरील शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

४. स्त्री शक्ती ही एक नोंदणीकृत संस्था असून सन १९९३ सालापासून महिला सशक्‍तीकरणावर काम 
करते. सदर संस्था ही आय.एस.ओ (80) मानांकित संस्था असून स्त्री शक्‍ती उपक्रमात भाग घेऊन महिलांचे 
आर्थिक सबलीकरण करण्या संदर्भात कामकाज करत आहे. सदर संस्थेद्वारे गुजरात राज्यात श्रमिक अन्नपूर्णा 
योजना, तसेच भारतात ४५०० पेक्षा अधिक शाळा भोजनासंदर्भात सेवा पुरवण्यात येत आहे. याचाच एक भाग 
त्यांनी सन २००९ पासून दिल्ली येथील सचिवालय येथे उपहार गृह चालविण्यासाठी घेतले आहे तसेच जानेवारी 
२०१५ पासून दिल्ली पोलीस मुख्यालय येथे उपहारगृहाचे वाटप करण्यात येत आहे. सदर संस्थेला या क्षेत्रातील 
१७ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. अशा नावाजलेल्या व या क्षेत्रामध्ये कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या 
संस्थेमार्फत “3 centralized Kitchens for Ashram Schools” ही योजना एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प 
कार्यालय घोडेगाव , नंदुरबार व जव्हार यांच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांना मंजूरी 
देण्याचे प्रस्तावित आहे 


शासन निर्णय- 
आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी असणा-या आश्रमशाळातील व वसतिगृहातील विदयार्थ्यांच्या 


पोषणाची स्थिती सुधारुन त्यांना उच्च दर्जाचा परिपूर्ण आहार पुरवठा करून देण्याच्या कार्यक्रमार्तगत “३ 
centralized Kitchens for Ashram Schools” ही योजना स्त्री हकती व आदिवासी विकास विभाग 
यांच्यामार्फत संयुक्तपणे राबविण्यासाठी एकुण रु १२००.०० लाख किंमतीच्या अंमलबजावणीच्या मार्गदर्शक 
सूचनांना या निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्रमांक १ नुसार मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेचे या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वितरीत तरतूदींच्या मर्यादेत योजना राबविण्याबाबत त्वरीत 
कार्यवाही शासनातर्फे आयुक्‍त, आदिवासी विकास ,नाशिक यांनी करावी व त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
आर्थिक व भौतिक अहवालासह शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ १९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


be 


प्रत, 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१९११५६२०७७२४ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ajitsingh R Rajput 
N, jovernment Of Mah 


ed be DN: c=IN, ०6 laharashtra, ou=TDD. 
| S | Nn h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=a6 1 4ce75be611413980d3efebe7cde81ad57 
1ab119e8360b7b526b5159edd099, 
serialNumber=32168d31c7d800af039db3657f6a01d2 


e 
33033f3f7c1 6b7ca135b2c868025eb3e, cn=Ajitsingh 
R Rajput 


Date: 2018.10.19 12:01:20 +05'30' 


(अ.रा.राजपूत) 
कक्ष अधिकारी 


मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव,आदिवासी विकास स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

AQAA, SCAR विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 

सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


. उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे व नाशिक. 

. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार, नंदुरबार, घोडेगाव 
ती 


वित्त व नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.स्री हकती संस्था. 
११. संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२.निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ १९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद २७५(१)- सन २०१८-१९ 


परिशिष्ट-१ 
(रुपये लाखात) 
योजनेचे नाव “3 centralized Kitchens for Ashram Schools” 
२. | योजनेचे प्रस्तावित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय जव्हार, नंदुरबार व घोडेगाव यांच्या 
लाभ क्षेत्र कार्यालय अंतर्गत येणारे कार्यक्षेत्र . 
३. । वित्तीय तरतूद 
Fe a ll वर्ष योजना निधी (रू.लक्ष) 
क्र 
Fl २०१८-१९ “3 centralized Kitchens for 9200.00 
Ashram Schools” 
४. । खर्चाचे एकूण खर्च -रु. १२००.०० लक्ष 
अंदाजपत्रक प्रकल्प निहाय एकूण खर्च पुढीलप्रमाणे - 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, घोडेगाव- ३८४.६० लक्ष रुपये 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय ,नंदुरबार -३८४.६० लक्ष रुपये 
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय ,जव्हार - ४३०.८० लक्ष रुपये 
एकून - १२००.०० लक्ष रुपये 
(प्रकल्प निहाय सविस्तर खर्च परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद करण्यात आळेला आहे.) 
५. धोजना राबवणारी | प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्रकल्प जव्हार,नंदुरबार, घोडेगाव व स्री शक्‍ती संस्था 
थंत्र 
६. । नियंत्रक आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक व प्रकल्प मुल्यमापन व संनियंत्रण समिती 
अधिकारी 
७ | योजनेचा उद्देडा/ > मध्यवती स्वयंपाक गृहा मार्फत प्रकल्पातील आश्रम शाळेच्या विद्यार्थ्यांना पौष्टिक 
हेतु ,रुचकर व स्वादिष्ट भोजन पुरविणे 
> आदिवासी विकास विभागाच्या निवासी आश्रम शाळेतील विदयार्थ्यांच्या पोषणाची 
स्थिती सुधारुन त्यांना उच्च दर्जाचा आहार पुरवठा करणे 
> मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहामार्फत विद्यार्थ्यांना वेळेत व दर्जेदार भोजनाचा पुरवठा करुन 
विद्यार्थ्यांची शारीरिक व मानसिक वृद्धी करणे . 
> विद्यार्थांना पौष्टिक स्वच्छ व ताजे, मुबलक भोजनाचा पुरवठा करणे . 
८ | ar १) सदर योजना राबविण्याबाबतचे सविस्तर अंदाजपत्रक व वर्षनिहाय कालबद्ध 
अंमलबजावणी कार्यक्रम निश्चित केल्या नुसार , या कार्यक्रमांनुसार सदर योजनेची 
ची कार्यपध्दती अंमबळजावणी करण्याची जबाबदारी संयुक्तपणे सबंधित प्रकल्प अधिकारी व 
योजना राबविणाऱ्या यंत्रनेची राहील. 


पृष्ठ १९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


2) 


३) 


8) 


4) 


&) 


9) 


८) 


९) 


एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव , नंदुरबार व जव्हार या 
ठिकाणी एकाच वेळी १०००० विद्यार्थ्यांचे जेवण बनविण्याची क्षमता असलेले 
अद्यावत स्वयंपाक गृह उभारण्यात येईल. या परिसरात असलेल्या हासकीय 
आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहामध्ये विद्यार्थ्याना मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहामार्फत 
दोन वेळचे भोजन व दोन वेळचा नाउइता पुरविण्यात येईल. 

वरील तीनही ठिकाणी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह उभारणे, त्या ठिकाणी संपूर्ण 
व्यवस्थापन करणे याबाबतची पूर्ण जबाबदारी "स्री शाक्ती" या संस्थेची राहील 
आवश्यकतेनुसार आश्रम शाळा व वसतिगृहांचा मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाला जोडणे 
किंवा वगळणे या बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार सबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना 
राहतील. 

सबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी शाळेची/ 
वसतीगृहाची निश्चिती करताना जवळपासच्या शाळांचे क्लस्टर तयार करून 
मध्यवर्ती ठिकाणाहून या शाळांना भोजन पुरवठा होईल याची खात्री करावी. 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहामार्फत तयार झालेले जेवण सबंधित शाळेत / वस्तिगृहात 
पोहोचविण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था स्त्री शक्‍ती कडून करण्यात येईल . 

तीनही ठिकाणी स्वयंपाक गृहासाठी वर्ग -२ चा नियंत्रण अधिकारी आदिवासी 
विकास विभागामार्फत नेमण्यात येईल. सदर नियंत्रण अधिकारी सहायक प्रकल्प 
अधिकारी या पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल .नियंत्रण अधिकाऱ्याच्या 
नेमणुकीची कार्यवाही सबंधित अप्पर आयुक्‍त करतील. सदर नियंत्रण अधिकारी 
आयुक्‍त,आदिवासी विकास यांचे थेट नियंत्रणाखाळी राहील. दररोजच्या 
कामकाजासाठी तो जबाबदार राहील. 

सबंधित प्रकल्प अधिकारी यांनी संस्थेसोबत सविस्तर चर्चा करून अंमलबजावणी 
रूपरेषा ठरवावी व अंमल बजावणी यंत्रणेसोबत सविस्तर बाबी नमूद करणारा 
सामंजस्य करार (MOU) करावा. 

आश्रम शाळेतील सध्याच्या कर्मचा-यांना स्त्री शक्‍ती संस्थेने प्रशिक्षित करावे आणि 
आश्रम शाळा ते मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह संक्रमण व्यवस्थित होईल असे नियोजन 
करावे. 


qo) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह जो पर्यंत आदिवासी विकास विभागाच्या कर्मचारयांकडून 


पूर्णपणे व्यवस्थित चालविले जात नाही तोपर्यंत St शक्तीने त्यांच्या कर्मचा-यांना 
तिथे नियुक्‍त करावे. त्या नंतर लागणारे तांत्रिक तज्ञ स्री शक्‍ती कडून नियुक्‍त केले 
जातील आणि इतर मनुष्यबळ आदिवासी विकास विभागाकडून पुरविले जाईल. 
काही कारणामुळे मनुष्यबळ उपलब्ध न झाल्यास आऊटसोसिंग करता येईल. 


११) सबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि स्त्रीशाक्‍तीने चर्चा करून समाप्ती कलम (CASA 


क्लॉज) आणि निर्गमन धोरण अंतिम करावे जेणेकरून आश्रमशाळांना होणारा अन्न 


पृष्ठ १९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


पुरवठा विस्कळीत होणार नाही ह्यासाठी ३ महिन्याची नोटीस सबंधित संस्थेमार्फत 
देण्यात यावी. 

१२) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सबंधित संस्थेने आवश्‍यक असणाऱ्या साहित्याची 
खरेदी करताना योग्य गुणवत्तेचे व मानांकाचे साहित्य प्रकल्प क्षेत्रापर्यंत 
पोहचवण्याची जबाबदारी देखील योजना राबविणाऱ्या संस्थेची राहील. सदर 
साहित्य सामुग्रीची खरेदी करताना पारदर्शकता ,गुणवत्ता ,कार्यक्षमता व आर्थिक 
काटकसर या तत्वांची काटेकोर अंमलबजावणी योजना राबविणाऱ्या संस्थेने 
करावी. 

१३) सदर संस्थेस मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह तयार करण्यासाठी संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी जागा व मध्यवर्ती ठिकाण तातडीने निश्चित करून देतील. 

१४) सदर जागा व मध्यवर्ती ठिकाण निश्चित झाल्या नंतर स्त्री शक्‍ती संस्थेने प्राथमिक 
तपास करून पुढील कार्यवाही प्रकल्प अधिकारी यांच्या समवेत चर्चा करून 
निश्चित करावी तसेच निधीचा पहिला हफ्ता व जागेची निश्चिती झाल्यानंतर 
स्वयंपाकगृह ३ महिन्यांत कार्यान्वित करण्याची जबाबदारी स्त्री शक्‍ती संस्थेची 
राहिल. 

१५) स्री शक्‍ती संस्थेकडून मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या माध्यामातून विद्यार्थांना 
सकाळचा ARA, दुपारचे जेवण , संध्याकाळचा नाइता व रात्रीचे जेवण वेळेवर 
उपलब्ध करून दिले जात आहे याची खातरजमा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
संबंधित मुख्याध्यापक/अधिक्षक यांची असेल . 

१६) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहात स्वच्छता ठेवणे संस्थेला बंधनकारक राहील . 

१७) योजनेच्या अंमलबजावणी साठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, बांधकाम, 
व इतर स्वयंपाक यंत्रणा यांची पूर्तता आदिवासी विकास विभाग करेल . 

१८)मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी आवश्‍यकता भासल्यास हवे असलेले मनुष्यबळ 
जसे कामाठी , स्वयंपाकी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी 
यांच्यावर राहील. त्यासाठी ते विभागाच्या बाहेरील मनुष्यबळ करार करूनही 
उपलब्ध करून देऊ शकतील . 

१९) रात्रपाळीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याना रात्रपाळी भत्ता तसेच प्रवास भत्ता 
सुकाणू समितीने ठरवून दिलेल्या दराने अनुज्ञेय राहील 

२०) या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने SHAT लेखापरीक्षणास योग्य 
ते सहकार्य करणे संस्थेला बंधनकारक राहील. 

२१) योजनेच्या विविध टप्प्यांचा अहवाल छायाचित्रांसहित व योजनेच्या प्रगतीचे 
छायाचित्रण वेळोवेळी सबंधित संस्थेने प्रकल्प कार्यालय यांना देणे बंधनकारक 
राहील 

२२) योजना राबविणाऱ्या संस्थेने विद्यार्थ्यांच्या पोषणासाठी निर्धारित केलेल्या मापक 
व मेनू अन्वये भोजनाची गुणवत्ता ठेवणे बंधनकारक असेल. 


पृष्ठ १९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


२३) मध्यवती स्वयंपाक गृहाच्या कार्यक्षेत्रातील शासकीय आश्रम शाळेतील व 
वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांचे नाइ₹ता, जेवण व अल्पोपहार याचे वेळापत्रक पुढील 
प्रकारे राहील. 

(सदर वेळापत्रक हे कांबळगाव व मुंढेगाव या ठिकाणी टाटा ट्रस्ट मार्फत सुरु 
असलेल्या मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या प्रचलित पद्धतीनुसार आहे.) 


ard | दुपारचे अल्पोपहार | रात्रीचे जेवण 
जेवण 
सकाळी । सकाळी दुपारी ३:३० | रात्रीचे जेवण 
Se ताचा (9:30 १०:३० साय- ६:३० 


२४) संस्थेमार्फत पुरविण्यात येणारा आहार हा भौगोलिक परिस्थितीनुसार परिपूर्ण 
व आहारशास्त्राचे मापदंड पूर्ण करणारा असावा, तसेच सदरचा आहाराचा मेनु 
हा संबंधित प्रकल्प अधिकारी व संस्था यांनी चर्चा करून अंतिम करावा व 
सदर मेनुमध्ये आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचे अधिकार संबंधित प्रकल्प 
अधिकारी यांना असतील. 

२५) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहात तयार झालेले दोन वेळचे जेवण व दोन वेळेचा 
ART आश्रम शाळेत पोहचल्यानंतर त्याचे विद्यार्थांना वाटप करण्याचे काम 
आश्रमशाळेच्या व वसतिगृहाच्या ठिकाणी असलेल्या कर्मचा-यां मार्फत 
करण्यात येईल. 

२६) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी आवश्‍यक असलेल्या पाण्याची व्यवस्था तसेच 
साठवणीसाठी १०,००० लीटर क्षमतेच्या टाकीची व्यवस्था आदिवासी विकास 
विभाग करेल 

२७ मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाची उभारणी पूर्ण झाल्या नंतर स्त्री शक्‍ती संस्थेद्वारे 
किमान ५ वर्ष मध्यवर्ती स्वयंपाक चालविणे बंधनकारक असेल. 

२८) स्री शक्‍ती संस्थेस आदिवासी विकास विभाग सोबत करण्यात येणाऱ्या 
सामंजस्य करारात निर्धारित केलेल्या अटी व शर्ती नुसार काम करणे 
बंधनकारक राहील 

२९) मध्यवर्ती स्वयंपाकगृहासाठी आवश्‍यक असणारे सर्व परवाने 
(license/Documents/clearance) योजना सुरू करण्यापूर्वी प्राप्त करणे 
संस्थेस बंधनकारक राहील. 

३०) प्रकल्पाच्या सुरवातीला विद्यार्थ्यांचा आरोग्याचा Base line survey (Weight, 
Body Mass index, Hemoglobin etc.) करतील व १ वर्षानंतर पुन्हा 


पृष्ठ १९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


Survey करून विद्यार्थ्याच्या आरोग्यामध्ये झालेल्या सुधारणेचा अहवाल 
दरवर्षी सादर करणे संस्थेस बंधनकारक राहील. 


९ | सुकाणू समिती मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाची उभारणी करणे व त्याचे काम सुरळीत चाळू राहण्याच्या 
(steering SII SRI त्या उपाययोजना करण्यासाठी पुढील प्रमाणे सुकाणू समिती 
committee) | गठीत करण्यात येत आहे . 

१) प्रधान सचिव, आदिवासी विकास -  झध्यक्ष 
२) आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक सदस्य 
३) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग ठाणे/नाशिक- सदस्य 
४) सबंधित मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाचे नियंत्रक अधिकारी - सदस्य 
५) स्री शक्तीचे नामनिर्देशित प्रतिनिधी - सदस्य 
६)सबंधित सहसचिव/उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग - सदस्य सचिव 
वरील सुकाणू समितीची दर तीन महिन्यांनी किंवा ठरवून दिलेली अथवा समितीने 
ठरवलेल्या कालावधीत बैठक होईल. 
सुकाणू समितीची कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे राहील. 
१) सदर योजनेची उद्दिष्टे निश्चित करणे. 
२) निश्चित केलेली उद्दिष्टे साध्य होण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घेणे 
३) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या खर्चाचा सहामाही आढावा घेणे व त्या बाबत 
HAA त्या उपाययोजना सुचविणे. 
४) या मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाची उपयुक्तता विचारात घेऊन आदिवासी विकास 
विभागातील इतर प्रकल्प कार्यालय मध्ये नव्याने स्वयंपाक गृह 
उभारण्याबाबत निर्णय घेणे . 
| योजनेचे योजनेचे संनियंत्रण व मुल्यमापनकरीता पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत 
संनियंत्रण व आहे. 
मुल्यमापन १. आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नाशिक - अध्यक्ष 
२. अपर आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक/ठाणे 7 सदस्य 
३. प्रकल्प अधिकारी - एकात्मिक आदिवासी विकास नंदुरबार/जव्हार -सदस्य 
४. सबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक - सदस्य 
५. प्रतिनिधी, अन्न व औषधी विभाग - सदस्य 
६. प्रतिनिधी, स्त्री शक्‍ती - सदस्य 


७. प्रकल्प अधिकारी - एकात्मिक आदिवासी विकास घोडेगाव- सदस्य सचिव 


> सदर योजनेच्या अंमलबजावणीप्रक्रीयेमध्ये काही बदल किंवा सुधारणा करण्याचे 
अधिकार उपरोक्‍त समितीस राहतील. 
> सदर समिती मार्फत वेळोवेळी भोजनाची गुणवत्ता व सदर संस्थेद्वारे दिली जाणारी 


पृष्ठ १९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


सेवा तपासळी जाईल व त्याचा अहवाल आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांना 
देणे बंधनकारक राहील. 

> योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून उपरोक्त समितीची बैठक दर ६ 
महीन्यांनी आयोजित करावी व सदर बैठकीमध्ये योजनेच्या प्रगतीचा आढावा 
घेण्यात यावा तसेच योजना अंमबलजावणीमध्ये काही अडचणी असतील तर 
त्यांच्या निराकरणासाठी आवऱ्यक कार्यवाही करावी. 

> सदर योजनेची अंमलबजावणी करताना चलचित्र (video) व छायाचित्रे काढावीत 
व योजनेची अंमलबजावणी पुर्ण झाल्यानंतर योजनेचा फलनिष्पत्ती अहवाल 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी व अंमळ बजावणी 
करणारी संस्था यांची राहील. 

> सदर संस्थेचा निर्धारित करून दिलेला कालावधी संपण्यापूर्वी प्रकल्प अधिकारी 
व संस्थेने आदिवासी विकास विभागातील स्वयंपाकी व कामाठी यांना प्रशिक्षित 
करून त्यांची योग्य प्रकारे क्षमता बांधणी करणे बंधनकारक राहील जेणेकरून 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह सदर संस्थेचा कालावधी संपल्या नंतर सुरुळीत चालू 
राहील. 


ष्‌ योजनेची एकूण कालावधी - शासन निर्गमित झाल्यापासून ५ वर्षे व पुढील कालावधी 
अंमलबजावणी संस्थेसोबत करण्यात येणाऱ्या सामंजस्य करारानुसार असेल. 
चा कालावधी 

१२ | निधी वितरणाची सदर योजनेकरिता निधी वितरणाची कार्यपद्धती खालील प्रकारे निश्चित करण्यात 


कार्य पद्धती 


येत आहे. 
१) स्वयंपाक गृह उभारणी करण्यासाठी निधी वितरणाची कार्यपद्धती - 
> सदर प्रकल्पासाठी मंजूर रक्‍कम शासनातर्फे आयुक्‍त, आदिवासी विकास , 
नाशिक यांना वर्ग करण्यात येईल व त्यांच्या मार्फत सबंधित प्रकल्प अधिकारी 
यांना वर्ग करण्यात येईल . 
> जागेची उपलब्धता व स्थाननिश्चिती झाल्या नंतर प्रकल्प अधिकारी स्त्री sacha 
कार्यारंभ आदेश देतील व मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह बांधणीसाठी आवश्यक 
असलेल्या निधीच्या ५० टक्के निधी वर्ग करतील . 
> बांधकामासाठी आवश्यक असलेला पुढील २५ टक्के निधी हा पाया व भिंतींचे 
बांधकाम पूर्ण झाल्या नंतर वर्ग करण्यात येईल व उर्वरित २५ टक्के निधी हा 
बांधकाम पूर्ण झाल्या नंतर व प्रकल्प कार्यान्वित झाल्या नंतर व मूल्यमापन 
समितीच्या समाधानकारक अहवालानंतर वर्ग करण्यात येईल . 
> मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी एका वेळासाठी आवश्‍यक असलेल्या सामग्री (One 
time Capital) जसे कि मोठ्या मशिनरी , वस्तू यांची खरेदी करण्यासाठी आवश्‍यक 
निधी प्रकल्प अधिकारी सबंधित संस्थेस वर्ग करतील. सदर सामग्रीची खरेदी 
करताना अंमलबजावणी यंत्रणेने विहित पद्धतीचा काटेकोरपणे अवलंब करावा तसेच 


पृष्ठ १९ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


> 


> 


सामग्री उच्च गुणवत्तापूर्ण व चांगल्या दर्जाची असणे बंधनकारक राहील व मध्यवर्ती | 
स्वयंपाकगृहातील सामग्रीच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्याची जबाबदारी संबंधित 
प्रकल्प अधिकारी यांची असेल. 
> सदर मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह उभारण्याकरिता येणारा प्राथमिक खर्च जसे कि 
अद्यावत साधन सामुग्री, फर्निचर व कच्चा माल खरेदी करिता येणारा संपूर्ण 
खर्चाचा अहवाल संस्थेने प्रकल्प अधिकारी यांना सादर करावा. 
२) मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह कार्यान्वित झाल्यानंतर वितरीत करण्यात येणाऱ्या 
निधीची कार्य पद्धती - 


मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह कार्यान्वित झाल्या नंतर सबंधित प्रकल्प अधिकारी व 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह यांच्या नावे संयुक्‍त बँक खाते उघडण्यात येईल. 
आश्रम शाळेतील व वसतिगृहातील विद्यार्थांच्या २ वेळेसच्या जेवणासाठी व २ 
वेळेच्या नाइत्यासाठी प्रती विद्यार्थी रुपये २४९८ प्रती महिना व १ वेळ जेवण 
व नाइत्यासाठी प्रती विद्यार्थी रू.१२५२ प्रती महिना रक्कम सबंधित स्वयंपाक 
गृहाच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येईल. अन्नधान्य, किराणा,भाजीपाला व इंधन 
यांची भाव वाढ व इतर बाबी विचारात घेऊन सदर रकमेत वाढ करण्याबाबत 
सुकाणू समिती वेळोवेळी आढावा घेऊन निर्णय घेईल तसेच ३ महिन्यासाठी 
आवश्यक असलेली आगाऊ रक्‍कम आदिवासी विकास विभागामार्फत 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहासाठी असलेल्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येईल . 
या बाबत कार्यवाही आयुक्‍त आदिवासी विकास नाशिक यांनी करावी . 

वारंवार होणा-या खर्चाची पूर्तता सबांधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यासमवेत 
निर्णय घेऊन अंमल बजावणी करणाऱ्या संस्थेने करावी. 

वाहन व्यवस्था खर्च ,स्वयंपाक गृहाच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती खर्च , 
TDS व इतर कपात खर्च ,विद्यार्थी व स्वयंपाकगृह संबंधित कर्मचारी वार्षिक 
आरोग्य तपासणी हा मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या बँक खात्यातून करावा. 


सदर अहवाल सादर करताना खालील बाबी विचारात घेण्यात याव्यात. 
१) 
2) 


मागील महिन्यातील एकूण लाभार्थी आश्रम शाळा व वसतिगृहांची संख्या 
मागील महिन्यात मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहमार्फात भोजनाची सुविधा मिळालेल्या 
विद्यार्थांची एकूण संख्या. 


पृष्ठ १९ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


परिशिष्ट-२ 
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह प्रकल्प कार्यालय घोडेगाव खर्चाचे सविस्तर अंदाज पत्रक 


APPROX RATES FOR SET UP OF KITCHEN FOR 10000 CHILDREN NEEDS MINIMUM 5000 SQ FT AREA FOR GHODEGOAN 


KITCHEN 
CONSTRUCTION EXPENSES (ONE TIME INVESTMENT) 
Units Rate (*) ? 
smo. No. artes | Capacity | Brand | Units त्र re क | Total Amount (*) 
Kitchen Shed with free electricity, free water 
eal (Drinking and Washing), and Proper Drainage L.S. L.S. 0 
system. 
Construction in Kitchen Shed - Tiles, Plumbing, 
[el electricity, drain, Boiler Room, Cylinder Room L.S. L.S. 4000000 
etc. 
| 3 | Ladies and Gents Toilet L.S. L.S. 100000 
| 4 | Ladies and Gents Changing Room L.S. L.S. 200000 
| 5 | At least 30 Commercial Cylinders L.S. L.S. 300000 
| 6 | Godown for Ration with PVC Platforms L.S. L.S. 100000 
7 Godown for Oil L.S. L.S. 100000 
| 8 | Pantry area for Volunteers and staff members. L.S. L.S. 100000 
| 9 | Lunch Room for Volunteers and staff members L.S. L.S. 100000 
| 10 | Office room for doing administration work L.S. L.S. 200000 
TOTAL (*)(A) 5200000 
MONTHLY RECURRING EXPENSES 
| Sr.No. | -No. | s~Particulars | Capacity | Brand | Units | Rate (**) Per Unit | Total Amount (**) 
Security Guards (Recurring Expenses) 
1 * As per minimum wages (to be za 13500 108000 
outsourced) 
Distribution Staff in Schools at your APR 
2 cost (which can be used in Centralized (***) APR (***) APR (***) 
Kitchen at the cost of Government) 
Insulated Vehicles for Transportation APR 
3 (AS PER REQUIREMENT) (to be (ey APR (***) APR (***) 
outsourced) 
SET UP EXPENSES ONE TIME (REQUIRES YEARLY MAINTENANCE) 
Rate (****) P Total A t 
smo. No. panes Capacity Brand Unt | ate शि HF ex preci 
Unit ( ) 
q | ति नाण चव AGenetator ll’ sea Kirloskar 1 600000 600000 
Diesel will be at your cost) 
2 Steam Cookers 500kg Vishkarma Ieee 1 200000 1200000 


पृष्ठ १९ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


3 Boilers (Thermax or equivivalent) ak Thermax 2 1200000 2400000 
4 : SS Storage Racks atleast. 7 - 40 8000 320000 
5 SS Burners (34242424141) for 1 6000 66000 
cooking. 
| 6 | SS Grinder (Heavy Duty) 2 25000 50000 
7 SS Vegetable Cutter (Heavy Duty) 2 30000 60000 
if Bie SS Mixer (Heavy Duty) 2 20000 40000 
| 9 | SS Cooking Utensils 2 50000 100000 
10 Deep Fridger 2 30000 60000 
11 Refrigerator 2 30000 60000 
12 Shoe Rack (4 nos) to accommodate Ea 5000 20000 
nearly 30 sets of slippers. 
13 Fire Extinguishers as per norms 16 5000 80000 
Os] 1011100000: ak |. “गत 200000 
15 Fire Alarm System as per norms 1 200000 200000 
16 ae 3 20000 60000 
17 Sterilization Room 10' X 10' ee 1 300000 300000 
18 pee ae ie a 15 kg 3200 2500 8000000 
20 Fly Trappers 20 2000 40000 
21 Serving Trolleys | 8_| 25000 200000 
Other Miscellaneous items such as 
22 Exhaust fans, Lights CFL, Fans wall 2 200000 400000 
mounted heavy duty fans 
23 Water filter & RO Unit 1 1000000 1000000 
24 Gann eas erento 5000 liters. | Syntax 10 25000 250000 
25 Oil Trapper on Drainage 2 50000 100000 
26 Compost machine 1 1500000 1500000 
27 Waste Shredder in Sink 2 20000 40000 
28 Roti machine Prime Make 3 1500000 4500000 
29 Laboratory for food testing etc 1 3000000 3000000 
30 SS Preparation Tables | 6 | 18000 108000 
31 Picking Table 2 28000 56000 
32 Sterilization Room for Utensils 1 800000 800000 
33 Egg Boiling Machine 2 500000 1000000 
34 Air Curtains 20 25000 500000 
35 Anti Skit Mats for Cooking and 10 20000 200000 


Washing Area 


पृष्ठ १९ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


36 Conveyer Belts 1 1000000 1000000 
37 Godown Trolley for Heavy Gunny 2 20000 40000 
Bags 
38 Ceiling Exhaust 20 5000 100000 
39 Potato Peeler 2 30000 60000 
; ‘ Bothra 
a Cold Storage for Vegetables etc. 10' X 10 व 1 600000 600000 
Equipments 
41 Rawa Roasting Machine 1 500000 500000 
42 Rice Washing Machine 1 1800000 1800000 
43 Ladies and Gents Lockers 50 5000 250000 
44 Computer and Printer 1 100000 100000 
45 Idly Steam machine and Grinder 2 100000 100000 
a6 Cleaning Material (House Keeping 1 100000 100000 
Material) Room 
47 Cooking utensils 1 300000 300000 
Za Dry Vegetable / Deep Fryer / Sheera 2 400000 800000 
Making Machine 
TOTAL (**) 8 33260000 


TOTAL COST A+B (EXCLUDING MONTHLY RECCURING EXPENSES) COMES TO :- 38460000 


LS = Lum Sum 


(*) Please Note the per square feet rate for construction can be obtained from Contractors who are specialized in Building 
Construction, the figures indicates are just for rough calculation, which may vary depending upon various factors) 


(*) Please Note the per square feet rate for construction can be obtained from Contractors who are specialized in Building 
Construction, the figures indicates are just for rough calculation, which may vary depending upon various factors) 


(**) Please Note the figure indicates monthly expensed to be calculated as per no of persons engaged for activity, this is an 
approximate figure submitted for rough calculation please. Which may vary during finalization. 


(***) APR = AS PER REQUIREMENT 


(****) Please Note the Rates quoted are approximate tentative figure, which may be vary during finalization of proposal. 


PLEASE NOTE THE WATER TANK HAVING CAPACITY 10000 LITRES STORAGE WILL BE PROVIDED BY DEPARTMENT FOR USE. 


पृष्ठ १९ पैकी 93 


APPROX RATES FOR SET UP OF KITCHEN FOR 10000 CHILDREN NEEDS MINIMUM 5000 SQ FT AREA FOR NANDURBAR 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह प्रकल्प कार्यालय नंदुरबार खर्चाचे सविस्तर अंदाज पत्रक 


KITCHEN 


CONSTRUCTION EXPENSES (ONE TIME INVESTMENT) 


Sr. No. partes | Capacity Brand units | Rate (*) Total Amount (*) 
Per Unit 
Kitchen Shed with free electricity, 
1 free water (Drinking and Washing), L.S. L.S. | क| 
Proper Drainage system. 
Construction in Kitchen Shed - Tiles, 
2 Plumbing, electricity, drain, Boiler L.S. L.S. 4000000 
Room, Cylinder Room etc. 
3 Ladies and Gents Toilet L.S. L.S. 100000 
4 Ladies and Gents Changing Room L.S. L.S. 200000 
5 At least 30 Commercial Cylinders L.S. L.S. 300000 
6 Godown for Ration with PVC ies ie: 100000 
Platforms 
7 Godown for Oil L.S. L.S. 100000 
8 Pantry area for Volunteers and staff LS. ke 100000 
members. 
9 Lunch Room for Volunteers and Ls. Ls. 100000 
staff members 
10 nee Ls. Ls. 200000 
administration work 
TOTAL (*)(A) 5200000 


MONTHLY RECURRING EXPENSES 


Sr. No Particulars | Capacit Brand शिक Rare Total Amount (**) 
pants २8९५ Per Unit 
Security Guards (Recurring 
1 Expenses) * As per minimum wages | 13500 108000 
(to be outsourced) 
Distribution Staff in Schools at your 
cost (which can be used in APR 
2 Centralized Kitchen at the cost of (***) APR (***) a (***) 
Government) 
Insulated Vehicles for 
Transportation (AS PER APR 
3 APR (*** | शी ae 
REQUIREMENT) (to be outsourced) (F**) ee Co 


पृष्ठ १९ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


SET UP EXPENSES ONE TIME (REQUIRES YEARLY MAINTENANCE) 


Rate (****) Per 


Total Amount 


Sr. No. partes | Capacity Brand Units | Unit (****) 

dc | PSURUGIEHE ROWED पवतर लोटला होति Kirloskar 1 600000 600000 
Diesel will be at your cost) 
2 Steam Cookers 500kg Vishkarma be Feo 200000 1200000 
3 Boilers (Thermax or equivalent) ai Thermax 2 1200000 2400000 
4 SS Storage Racks at least. 40 8000 320000 
5 SS Burners (3+242+2+1+1)}for 11 6000 66000 
cooking. 
6 SS Grinder (Heavy Duty) 2 25000 50000 
7 SS Vegetable Cutter (Heavy Duty) 2 30000 60000 
8 SS Mixer (Heavy Duty) 2 20000 40000 
9 SS Cooking Utensils 2 50000 100000 
10 Deep Fridger 2 30000 60000 
11 Refrigerator 2 30000 60000 
ee «| soo 209 
13 Fire Extinguishers as per norms 16 5000 80000 
al “0000000100. 1 | __ 290000 200000 
15 Fire Alarm System as per norms 1 200000 200000 
16 0000001010 3 20000 60000 
17 Sterilization Room 10' X 10' cee 1 300000 300000 
eee | ee 3290 | 25% १००००७० 
20 Fly Trappers 20 2000 40000 
21 Serving Trolleys | 3 | 25000 200000 
Other Miscellaneous items such as 
22 Exhaust fans, Lights CFL, Fans wall 2 200000 400000 
mounted heavy duty fans 

23 Water filter & RO Unit 1 1000000 1000000 
24 Fata ee a eae ची 5000 liters. | Syntax 10 25000 250000 
25 Oil Trapper on Drainage 2 50000 100000 
26 Compost machine 1 1500000 1500000 
27 Waste Shredder in Sink 2 20000 40000 
28 Roti machine Prime Make 3 1500000 4500000 
29 Laboratory for food testing etc 1 3000000 3000000 


पृष्ठ १९ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


30 SS Preparation Tables 6 18000 108000 
31 Picking Table _ 2 28000 56000 
32 Sterilization Room for Utensils 1 800000 800000 
33 Egg Boiling Machine 2 500000 1000000 
34 Air Curtains 20 25000 500000 
35 Anti Skit Mats Tor Cooking and 10 20000 200000 
Washing Area 
36 Conveyer Belts 1 1000000 1000000 
37 Godown Trolley for Heavy Gunny 2 20000 40000 
Bags 
38 Ceiling Exhaust 20 5000 100000 
39 Potato Peeler 2 30000 60000 
40 Cold Storage for Vegetables etc. 10' X 10' Be (01१ 1 600000 600000 
Equipments 
41 Rawa Roasting Machine 500000 500000 
42 Rice Washing Machine 1800000 1800000 
43 Ladies and Gents Lockers 50 5000 250000 
44 Computer and Printer 100000 100000 
45 Idly Steam machine and Grinder 100000 100000 
AG Cleaning Material (House Keeping 1 100000 100000 
Material) Room 
47 Cooking utensils 1 300000 300000 
48 Dry Vegetable / Deep Fryer / Sheera 2 400000 800000 
Making Machine 
TOTAL (**) 8 33260000 


TOTAL COST A+B (EXCLUDING MONTHLY RECCURING EXPENSES) COMES TO :- 


LS = Lum Sum 


38460000 


(*) Please Note the per square feet rate for construction can be obtained from Contractors who are specialized in Building 


Construction, the figures indicates are just for rough calculation, which may vary depending upon various factors) 


(*) Please Note the per square feet rate for construction can be obtained from Contractors who are specialized in Building 


Construction, the figures indicates are just for rough calculation, which may vary depending upon various factors) 


(**) Please Note the figure indicates monthly expensed to be calculated as per no of persons engaged for activity, this is an 
approximate figure submitted for rough calculation please. Which may vary during finalization. 


(***) APR = AS PER REQUIREMENT 


(****) Please Note the Rates quoted are approximate tentative figure, which may be vary during finalization of proposal. 


PLEASE NOTE THE WATER TANK HAVING CAPACITY 10000 LITRES STORAGE WILL BE PROVIDED BY DEPARTMENT FOR USE. 


पृष्ठ १९ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


मध्यवर्ती स्वयंपाक गृह प्रकल्प कार्यालय जव्हार खर्चाचे सविस्तर अंदाजपत्रक 


APPROX RATES FOR SET UP OF KITCHEN FOR 10000 CHILDREN NEEDS MINIMUM 5000 SQ FT AREA FOR NANDURBAR 
KITCHEN 


CONSTRUCTION EXPENSES (ONE TIME INVESTMENT) 


Rate (*) 


* 
Per Unit Total Amount (*) 


Paneuars | Capacity Brand शिंक 


Kitchen Shed with free electricity, 
free water (Drinking and Washing), S. L.S. 4620000 
Proper Drainage system. 
Construction in Kitchen Shed - Tiles, 
Plumbing, electricity, drain, Boiler 29: 5. 4000000 

Room, Cylinder Room etc. 
Ladies and Gents Toilet S. S. 100000 
Ladies and Gents Changing Room S. “Ss 200000 
At least 30 Commercial Cylinders S. aap 300000 
Godown for Ration with PVC s. s. 100000 
Platforms 

Godown for Oil S. S. 100000 


Pant for Volunt d staff 
antry area for Volunteers and sta me & 100000 
members. 


Lunch Room for Volunteers and 5. 5. 100000 
staff members 

Office room TOF doing 5. 5. 200000 
administration work 


TOTAL (*)(A) 9820000 


MONTHLY RECURRING EXPENSES 


| अ- No. No  articutars | Capacit Brand units | Ree Total Amount (**) 
nie aug Per Unit 
Security Guards (Recurring 
1 Expenses) * As per minimum wages + 13500 108000 
(to be outsourced) 
Distribution Staff in Schools at your 
cost (which can be used in APR 
2 Centralized Kitchen at the cost of (***) APR (***) न. (***) 
Government) 
Insulated Vehicles for 
Transportation (AS PER APR 
3 APR (*** mc ee 
REQUIREMENT) (to be outsourced) (***) en) oe) 


पृष्ठ १९ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


SET UP EXPENSES ONE TIME (REQUIRES YEARLY MAINTENANCE) 


Rave Total Amount 
seme. No. Particulars Capacity Brand ont (****) Per (****) 
Unit 
dg ख्वा POMEL ल माटी |) क. Kirloskar 1 600000 600000 
Diesel will be at your cost) 
2 Steam Cookers 500kg Vishkarma [ee 200000 1200000 
0 
3 Boilers (Thermax or equivalent) oe Thermax 2 1200000 2400000 
kg/hour 
4 SS Storage Racks at least. | 40 | 8000 320000 
5 SS Burners (3+2+2+241+1) for 11 6000 66000 
cooking. 
| 6 | SS Grinder (Heavy Duty) 2 25000 50000 
7 SS Vegetable Cutter (Heavy Duty) 2 30000 60000 
| 8 | SS Mixer (Heavy Duty) 2 20000 40000 
| 9 | SS Cooking Utensils 2 50000 100000 
10 Deep Fridger 2 30000 60000 
11 Refrigerator 2 30000 60000 
12 Shoe Rack (4 nos) to accommodate 4 5000 20000 
nearly 30 sets of slippers. 
13 Fire Extinguishers as per norms 16 5000 80000 
14 LPG Pipe Line at least for 15 1 200000 200000 
commercial cylinders 
15 Fire Alarm System as per norms 1 200000 200000 
Stainless Steel Sinks for Washing 
3 20000 
a area (ATLEAST 3) 970०५ 
17 Sterilization Room 10'x10' | Avantika 1 300000 300000 
Industries 
Containers Insulated for food to be 
15k 3200 2500 
a supplied (AS PER REQUIREMENT) 8 scones 
20 Fly Trappers 20 2000 40000 
21 Serving Trolleys Lie 25000 200000 
Other Miscellaneous items such as 
22 Exhaust fans, Lights CFL, Fans wall 2 200000 400000 
mounted heavy duty fans 
23 Water filter & RO Unit 1 1000000 1000000 
24 Wah aioe 5000Itrs. | Sintex 10 25000 250000 
(minimum 5000 liters capacity) 
25 Oil Trapper on Drainage 2 50000 100000 
26 Compost machine 1 1500000 1500000 
27 Waste Shredder in Sink 2 20000 40000 
28 Roti machine Prime Make 3 1500000 4500000 
29 Laboratory for food testing etc 1 3000000 3000000 


पृष्ठ १९ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः केंद्रीय-२०१८/प्र.क्र.८५ /का-१९ 


30 SS Preparation Tables 6 18000 108000 
31 Picking Table 2 28000 56000 
32 Sterilization Room for Utensils 1 800000 800000 
33 Egg Boiling Machine 2 500000 1000000 
34 Air Curtains 20 25000 500000 
35 Anti Skit Mats for Cooking and 10 20000 200000 
Washing Area 
36 Conveyer Belts 1 1000000 1000000 
37 Godown Trolley for Heavy Gunny 2 20000 40000 
Bags 
38 Ceiling Exhaust 20 5000 100000 
39 Potato Peeler 2 30000 60000 
40 Cold Storage for Vegetables etc. 10' X 10' Boule 1 600000 600000 
Equipments 
41 Rawa Roasting Machine 500000 500000 
42 Rice Washing Machine 1800000 1800000 
43 Ladies and Gents Lockers 50 5000 250000 
44 Computer and Printer 100000 100000 
45 Idly Steam machine and Grinder 100000 100000 
AG Cleaning Material (House Keeping 1 100000 100000 
Material) Room 
47 Cooking utensils 1 300000 300000 
48 Dry Vegetable / Deep Fryer / Sheera 2 400000 800000 
Making Machine 
TOTAL (**) 8 33260000 


TOTAL COST A+B (EXCLUDING MONTHLY RECCURING EXPENSES) COMES TO :- 43080000 
LS = Lum Sum 


(*) Please Note the per square feet rate for construction can be obtained from Contractors who are specialized in 
Building Construction, the figures indicates are just for rough calculation, which may vary depending upon various 
factors) 


(*) Please Note the per square feet rate for construction can be obtained from Contractors who are specialized in 
Building Construction, the figures indicates are just for rough calculation, which may vary depending upon various 
factors) 


(**) Please Note the figure indicates monthly expensed to be calculated as per no of persons engaged for activity, this 
is an approximate figure submitted for rough calculation please. Which may vary during finalization. 


(***) APR = AS PER REQUIREMENT 


(****) Please Note the Rates quoted are approximate tentative figure, which may be vary during finalization of 
proposal. 


PLEASE NOTE THE WATER TANK HAVING CAPACITY 10000 LITRES STORAGE WILL BE PROVIDED BY DEPARTMENT FOR 


USE. 


पृष्ठ १९ पैकी १९ 


